मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा 
विकास निधी योजना अंतर्गत उच्चस्तरीय 
समिती गठित करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-११२०/प्र.क्र. २५/पदुम-१४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०९ मार्च, २०२१ 


संदर्भ- १) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. 33094-03/2040-FY (H), दि. 90.09.2020 
२) समक्रमांकाचा शासन निर्णय क्र. १२.११.२०२० 


प्रस्तावना - 

केंद्र शासनाने देशातील मत्स्योत्पादन वाढण्याच्या अनुषंगाने व मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील पायाभुत 
सुविधांचा विकास करण्यासाठी मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा विकास निधी योजना (Fisheries and 
Aquaculture Infrastructure Development Fund - FIDF) उभारण्याचे प्रस्तावित केले आहे. या अंतर्गत केंद्र 
शासनाने संदर्भ क्र. १ येथील पत्रान्वये राज्यांनी आवऱ्यक त्या सोयी सुविधा निर्मितीच्या प्रस्तावांना नाबार्डमार्फत 
अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यासाठी त्रिपक्षीय करारनाम्याचा मसुदा पाठविलेला आहे. त्यानुषंगाने राज्यात सदर 
योजना राबविण्यास संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. 
FIDF अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यासाठी विभागाच्या स्तरावर स्वतंत्र उच्चस्तर समिती 
गठित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा विकास निधी योजनेंतर्गत राज्यातील प्रकल्पांना मान्यता 
देण्यासाठी मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे उच्चस्तरीय समिती गठित 
करण्यात येत आहे. 


हिज मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. अध्यक्ष 

२ अपर मुख्य सचिव (नियोजन) सदस्य 

3: अपर मुख्य सचिव (वित्त) सदस्य 

8. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) सदस्य 

प्‌. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव (परिवहन व बंदरे विभाग) सदस्य 

&. प्रधान सचिव/सचिव (व्यय), वित्त विभाग सदस्य 

प्रधान सचिव (पदुम) सदस्य 

प्रधान सचिव/सचिव (पर्यावरण) सदस्य 

. मुख्य महाप्रबंधक नाबाड, पुणे सदस्य 
शिल आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई सदस्य सचिव 


२. सदर समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील. 
मत्स्यव्यवसाय विभागाने प्रस्तावित केलेल्या मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा विकास निधी 
योजनेंतर्गत राज्यात हाती घ्यावयाच्या पायाभूत सुविधांच्या कामांना मान्यता प्रदान करणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-११२०/प्र.क्र. २५/पदुम-१४ 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३०९१५२०२७१००१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. | । 
SHASTRI SHRINIVAS ४५५५100... 


0१60010 ICode=410210, st=MAHARASHTRA, 


JAGANNATH या 
(श्रीनिवास शास्त्री) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव,मलबार हील,राजभवन,मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

३. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य,मंत्रालय,मुंबई. 

४. अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग) ,मंत्रालय,मुंबई. 


५. अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग),मंत्रालय,मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) 

७. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव (परिवहन व बंदरे विभाग) 

८. प्रधान सचिव (पदुम), मंत्रालय, मुंबई. 

९. प्रधान सचिव (पर्यावरण), मंत्रालय, मुंबई. 
१०. आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य,चर्नी रोड, मुंबई. 
११. मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड, पुणे. 
१२. उप सचिव (अर्थबळ), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. महालेखापाल (लेखापरीक्षक/लेखा अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 
१४. निवडनस्ती - पदुम १४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


